कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत करार तत्वावर 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका विहीत मार्गाचा अवलंब 
करून झाल्याने, महानगरपालिका आस्थापनेपर पदे 
निर्माण करून, सदर पदावर त्यांना कायम नियुक्ती देवून 
नियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कडोंम-१०२३/सं.क्र.११०५/प्र.क्र.६८/नवि-२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०२०/ प्र.क्र. ०३ /नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१ 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०१९/ प्र.क्र.१३९/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१ 
3) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/आस्था.मुका/ 
W.P.9988/No.KDMC/O.W./2023/89, दि.२७.०४.२०२३. 
8) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/साप्र.मुका/ 
प्र.क्र.११९४/२०२३/१९१०, दि.०३.०८.२०२३. 
५) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. १३, दि.११.०४.२०२३. 


प्रस्तावना: - 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत 
विहीत मार्गाने नियुक्‍त करार तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणेकरिता महानगरपालिका 
आस्थापनेवर पदनिर्मिती करून, सदर पदावर त्यांचा GAR करणेबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्याची 
आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी विनंती केली आहे. 
२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत करार तत्वावर 
कार्यरत २९ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विहीत मागाने (जाहिरात/ळेखी परीक्षा/मुलाखत/सेवायोजन 
कार्यालयाकडून प्राप्त उमेदवारांची निवड/प्रतिक्षा यादी) प्रसिध्द करून, विहीत पध्दतीने निवड करून, 
करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत २९ कर्मचाऱ्यांपैकी ९ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या जरी विहीत मार्गाने झाल्या असल्या तरी 
त्यांच्या सेवा ५ वर्षापेक्षाही कमी झालेल्या असल्याने व १ कर्मचारी (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) सेवाप्रवेश नियमानुसार 
शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करीत नसल्याने, त्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेता येणार नाही. 


उर्वरित प्रयोगशाळ तंत्रज्ञ-०४, वाहन चाळक (हलके)-०१, वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक-०३, 
टी.बी.एच.व्ही.-०६, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक-०४ व डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर-०१ अज्ञा एकूण-१९ कर्मचाऱ्यांच्या 
नेमणूका ह्या विहीत मार्गाचा अवलंब करून झालेल्या असून, सदर कर्मचारी सेवाप्रवेश नियमातील 
तरतूदीनुसार शौक्षणिक अर्हता धारण करीत असल्याने, तसेच, त्यांच्या सेवा १० ते १५ वर्षे इतक्या झालेल्या 
असल्याने १९ कर्मचारी महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्यास पात्र ठरतात. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१० २ ३/सं.क्र .११०५/प्र.क्र.६ ८/नवि-२ ८ 

३. दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका आकृतीबंधास 
मान्यता देण्यात आलेली असून, १) त्यामध्ये प्रयोगशाळ तंत्रज्ञ ? वाहन चालक (हलके) 3) लेखा लिपीक 
(क्षयरोग) व ४ औषधनिर्माता ही पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. तसेच, सदर आकृतीबंधात १) वरिष्ठ 
क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक, २) टी.बी.एच.व्ही., ३) वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक,४) डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर व ५) 
पीपीएम को-ऑडिंनेटर ही पदे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. सदर पदावर राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत करार तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिका आस्थापनेवर कायमस्वरूपी सामावून 
घेणेकामी पदनिर्मितीबाबत ठराव क्र. १३, दि.११.०४.२०२३ अन्वये पारीत केलेला आहे. त्यानुसार कल्याण- 
डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सामावून घेणेकरिता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
१९४९ च्या कलम ५१(४) नुसार पदनिर्मिती करण्यास व त्या पदांवर त्यांना नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आकृतीबंधास 
मान्यता देण्यात आलेली असून, (१ त्यामध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (४ पदे), (२) वाहन चालक (हलके) (१ पद), 
ही पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर पदांवर राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत पात्र १९ 
कर्मचाऱ्यांपैकी ५ कर्मचाऱ्यांचे GAT करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

तर कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत पात्र उर्वरित १४ कर्माचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सामावून घेणेकरिता, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५१(४) नुसार खालीलप्रमाणे १४ पदांची पदनिर्मिती 
करण्यात येत असून, नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांवर सदर कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी 
re वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक ०३ 5-१३, ३५४००-११२४०० 
टी.बी. हेल्थ व्हीजिटर ०६ 5-८, २५५००-८१८०० 
वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक ०४ 5-८, २५५००-८१८०० 
डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर |; eas | 5-६, १९९००-६३२०० 
एकूण:- ee. 


२. सदर पदांवर विवरणपत्र 'अ' नुसार असलेल्या, राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत पात्र १९ 
कर्मचाऱ्यांना, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आकृतीबंधात मंजूर असलेल्या ५ व नव्याने निर्माण केलेल्या १४ 
पदांवर पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून समावेञानास मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अटी वर्ती, 
१) या कर्मचाऱ्यांना निर्माण करण्यात आलेल्या समकक्ष पदांवर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
२) या कर्मचाऱ्यांना पदस्थापनेच्या दिनांकापासून कायम सेवेचे तद्‌नुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा जेष्ठता, 
निवृत्तीवेतन इत्यादी) देय राहतील. 
३) सदर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ अथवा थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.११०५/प्र.क्र.६८/नवि-२८ 


8) 
4) 


&) 


S 


१०) 


३. 


सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 
सेवेत कायम करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून बंधपत्र घेऊन, त्यात मागील कोणताही लाभ 
मिळणार नाही याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. 

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना स्थायी नेमणूक देतांना हजेरी 
डिफॉल्ट रेकॉर्ड, चौकशी, सेवाजेष्ठता, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र इत्यादी 
निकष तपासून नियमानुसार स्थायी नेमणूक देण्यात येईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याच्या 
आदेझाच्या दिनांकापासून of महिन्याच्या कालावधीत चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करणे 
बंधनकारक राहील. 

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी पदावर नेमणूक देताना कोणत्याही पूर्वलक्षी प्रभावाशिवाय आदेशाच्या 
दिनांकापासून स्थायी कर्मचारी समजण्यात यावे. 

प्रस्तावित राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांचे वय सेवा भरती नियमांमध्ये 
नमूद केलेल्या वयोमर्यादे पेक्षा जास्त असल्यास वयाची व शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर कर्मचाऱ्यांना नियुक्‍ती देतांना त्यांची वेतनश्रेणी ही शासनाकडील त्या पदाच्या समकक्ष 
वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त असणार नाही, याची आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

सदर आस्थापना खर्च ३५% पेक्षा जास्त होत असल्याने एकवेळची बाब म्हणून आस्थापना खर्च शिथील 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३१२१३१११५५०७०२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RASHMIKANT PUNDLIKRAO INGOLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

R A S H M | KA N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58f272615d694188999d7059¢35044b64 1 a6f79b7f1 1b0723 
57a034f1945b5bf, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pp U N D L | K RAO | N G O ) L E serialNumber=790D7A8A 18A9128F2444E4F50CEC8C48E1E5B4AC49 
ASB5B6D6596149B3010E5B, cn=RASHMIKANT PUNDLIKRAO INGOLE 
Date: 2023.12.13 11:15:28 +05'30' 


(रश्मिकांत इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) आयुक्त तथा प्रशासक, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
) निवडनस्ती (नवि-२८) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.११०५/प्र.क्र.६८/नवि-२८ 
शा.नि.क्र.कडोंम-१०२३/सं.क्र.११०५/प्र. क्र. ६८/नवि-२८, दि. १३ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 


“विवरणपत्र- अ” 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम 

क्र 

शि श्रीमती ar मुझमिळ शोख । (वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा 
पर्यवेक्षक) 

२ | श्रीमती तनुजा जयवंत हर्णैकर । (वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा 
पर्यवेक्षक) 


वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक) 
टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर) 
टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर) 


3 | श्रीमती संगिता सदानंद जोशी 

8 श्री. विशाल सुरेश राणे 

५ | att. जितेंद्र सुधाकर चौधरी ) 

६ | at. सुशिल आसाराम मोरे टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर) 

श्री. दिनेश दिगंबर कदम टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर) 
व्हीजीटर) 
व्हीजीटर) 


( 
( 
( 
( 
( 
श्री. नितीन अलिगराव वानखेडे | (टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर 
श्री. सुदर्शन hard केदार (टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


| १० | o | श्रीमती निलिमा हेमंत भामरे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) 
। ११ | १ | श्रीमती अलका कैलास तंवर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) 
१२ | श्रीमती रूपाली रामेश्वर कोकाटे | (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) 
१३ | श्रीमती रचना कुणाल कालेकर | (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) 
१४ | श्री. प्रशांत नाना जाधव वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक) 
१५ | श्रीमती किर्तीमाला कृष्णा | (वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक) 
बांदकर 
१६ श्री. तुषार आत्माराम सोनुने (वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक) 
१७ | श्री. योगेश हरिभाऊ ठाकरे (वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक) 


एन्ट्री ऑपरेटर) 

१८ | श्रीमती वर्षा गिरीष बापट (डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर) 

१९ | aft. संदिप श्रीराम विरणक वाहन चाळक 
Digitally signed by RASHMIKANT PUNDLIKRAO INGOLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

R A S H M | KA N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=58f272615d694188999d7059c35044b641 a6f79b7f1 1b07 
2357a034f1945b5bf, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pp U N D L | K RAO | N G O L E serialNumber=790D7A8A18A9128F 2444E4F 50CEC8C48E1E5B4A 
C49A5B5B6D6596149B3010E5B, cn=RASHMIKANT PUNDLIKRAO 
INGOLE 
Date: 2023.12.13 11:16:10 +05'30' 


( रश्मिकांत इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


